जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


जिल्हा - लातूर 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.३०८/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- (१) कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचन क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/ पदुम-३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) अतिरिक्‍त आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. एसएलटी / कायदे / ३११/ 
१४८६०-६३ / २०१८ / पसं-१२, औंध, पुणे-६७, दि. १९.११.२०१८ 
(३) जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे क्र. जिपसउआला/प्राक्ले/तां.-१/१५१३३-३५/२०१८,लातूर 
दिनांक २६.१०.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या प्राणी assy प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष 
प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार 
संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय 
समितीवर गोशाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे 
सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्‍ती आणि मानवहीत कार्य करणारे / 
प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्‍तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


२. जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून सदर्भाधीन 
दिनांक १४/०३/२०१७ अधिसूचनेतील खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार लातूर जिल्ह्यातील 
प्राणी क्ळेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची अशासकीय 
सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३०८/पदुम-३ 


अ.क्र . | अश्ञासकीय सदस्याचे नांव क्षेत्राचे नांव पदनाम 

शि श्री.सुरेश इंद्रचंद्र जेन संबंधित जिल्ह्यातील अशासकीय सदस्य 
अध्यक्ष, गुरू गणेशा गौशाळा, गोशाळा/ पांजरपोळ 
लातूर. मो.नं.९४२२०७१७१२. संस्थांपैकी एका संस्थेचा 

अध्यक्ष. 

२ डा.नेताजी अनिरूध्द शिंगटे, अशासकीय सदस्य 
दत्त मंदीर, जि.लातूर. प्राणी कल्याणविषयक कार्य 
मो.नं.९२२५८५०४९०. करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे 

३ श्री.उदय नृसिह कुलकर्णी, Ti अशासकीय सदस्य 
एमआयडीसी, लातूर, 
मो.नं.९२२५८५०४९०. 

४ डा.राम गुरबसअप्पा हुडगे, अशासकोय सदस्य 
गिरवलकर नगर, लातूर. सर्वसाधारण समितीने 
मो.नं.९४२३३४६३३०. नामनिर्देशित केलेल्या दोन 

4 श्री.बच्चेसाहेब व्यंकटराव ery, । व्यक्ती अशासकीय सदस्य 
मु.पो.बाभळगांव, ता.जि.लातूर. 
मो.नं.९४२२०७१७६५ 

६ श्री.रामविलास पांडुरंगजी लोथा, अशासकीय सदस्य 
महादेव मंदीर समोर, लातूर. संबंधित जिल्ह्यातील 
मो.नं.९८९०६७५२१५. मानवहितकारक कार्य 

करणारे/ प्राणी 

७ श्री.दिपक ज्ञानोबा लहाने कल्याणासाठी कार्य करणारे | अशासकीय सदस्य 
सोमवंशी नगर,लातूर कार्यकर्ते. 
मो.नं.८६९८४६१७१७. 

८ श्री.गोरख भाऊराव गालफाडे, अशझासकोय सदस्य 
शारदा नगर, लातूर. 
मो.नं. ८६६८५३८०१०. 

९ डॉ.जिल्हावार विलास बापुराव, अशासकीय सदस्य 
लातूर गोरक्षण संस्था, 
मो.नं.९४२२०७१४१५. 

a ० श्री.ज्ञानोबा किठान सुरनर, अशासकीय सदस्य 
श्रीनगर, लातूर. 
मो.नं.९४२१४८६४७६. 

हिं १ श्री.मेहबूब इसाक सय्यद मामु, अझासकोय सदस्य 
बुऱ्हाणनगर, लातूर. 
मो.नं.९५१८३५७७०१ 

१२ श्री.रावसाहेब सिधराम करपे, अशासकीय सदस्य 


रा.रेणुकानगर, केशवनगर, अंबेजोगाई 


रोड, लातूर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३०८/पदुम-३ 


१३ | श्री.विष्णु सोपानराव गोरे, अश्ासकोय सदस्य 
मु.पो.भोकरंबा, ता.रेणापूर, जि.लातूर. 
१४ | श्री.बालाजी विठ्ठल देवकते, अशासकीय सदस्य 
रा.सिंधगी (बु, पो.राणीसावरगाव, 
ता.अहमदपूर, जि.लातूर. 

मो. नं.९७६३४६३६३९ 

१५ | श्री.नागनाथ रामराव बोडके, अश्ासकोय सदस्य 
रा.मल्हारनिवास, औद्योगिक वसाहत, लोणी, 
ता.उदगीर, जि.लातूर, 

मो.नं. ९९२२९५७८३३. 

१६ | SIRF कुंडलिक घुटूकटे, अशासकीय सदस्य 
रा.रेड़ी कॉलनी, उदगीर, ता.उदगीर, 
जि.लातूर, 

१७ | श्री.बालाजी किडानराव बारमाळे, अशासकोय सदस्य 
मु.सुलाळी, पो. आटनुर, ता.जळकोट, 
जि. लातूर, 

मो. नं. ९४२१४८५७४१ 

१८ | श्री.किरण धोडीराम राठोड, अशासकीय सदस्य 
रा.सदगुरूनगर, अंबाजोगाई रोड, लातूर, 
जि.लातूर 

मो.नं. ९६०४९२०५१३ 

१९  श्री.प्रश्ञांत गुंडेराव बारूळे, अशासकीय सदस्य 
रा.भंडारवाडा, ता. रेणापूर, 
जि.लातूर. 

मो. नं.९४२०६७६९९३. 


३. सदर नियुक्ती त्यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल प्राप्त होण्याच्या अटीच्या अधिन राहून 


करण्यात येत आहे. 


४. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२७१७४१०२४६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
VIKAS TULSHIRAM लात 
KADAM 1-1 तता 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


:857९78९8207319७' 2f8ef 1b8dbc9b19d4Sef776d80e1 4 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३०८/पदुम-३ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

५. अतिरिक्त आयुक्त, पश्युसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे. 

६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
महाव्यवस्थापक, देवनार ways, मुंबई. 

. जिल्हाधिकारी लातूर. 

१०. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, लातूर 

११. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, लातूर 

१२. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

१४. लातूर जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व 
अशासकीय सदस्य 

१५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


